सन 2023-28 या वित्तीय वर्षासाठी महाराष्ट्र 
लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्यादित मुंबई, 
यांना वेतनेतर खर्चासाठी सहाय्यक अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.३०/उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा : १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र. क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.२६/प्रशा-१, 
दि.१७/४/२०२३. 
३) महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मळउविम/ शा.प./ सीआर-१६४/२०२३-२४/१२६, दि.२३/०५/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळास सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी काथ्या उद्योग 
धोरण-२०१८ अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, बाजारपेठ विकास व विपणन या प्रयोजनाकरीता अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीपैकी रु.१,४७,००,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. निधी 
वितरणासाठी उद्योग संचालनालयामार्फत आदेश देखील काढण्यात आले होते. सदर शासन निर्णयानुसार 
सादर केलेले देयकापोटी रक्‍कम बी.डी.एस. प्रणाळीतील तांत्रिक दोषामुळे या प्रणालीत नोंदविली गेली 
नाही. त्यामुळे सदर निधी महामंडळास वितरीत होऊ शकला नाही. सदरचा निधी प्रत्यार्पित झाला 
असल्याने काथ्या उद्योग धोरण-२०१८ अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, बाजारपेठ विकास व विपणन याकरीता 
सन २०२२-२३ मध्ये झालेला खर्च भागविण्याकरीता सन २०२३-२४ मध्ये “३१ सहाय्यक अनुदान 
(वेतनेतर)” या उद्दिष्टांसाठी अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून रुपये ७०,५४,५००/- (रुपये सत्तर लक्ष, 
चोपन्न हजार, पाचशे मात्र) इतके अनुदान वितरीत करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाच्या मर्यादित संदर्भाधिन दि.२३/०५/२०२२३ च्या पत्रान्वये 
प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, काथ्या उद्योग धोरण-२०१८ अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, बाजारपेठ विकास व 
विपणन याकरीता सन २०२२-२३ मध्ये झालेला खर्च भागविण्याकरीता सन २०२३-२४ मध्ये “39 सहाय्यक 
अनुदान (वेतनेतर)” या उद्दिष्टांसाठी अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून रुपये ७०,५४,५००/- (रुपये 
सत्तर लक्ष, चोपन्न हजार, Wael मात्र) इतके अनुदान वितरीत करण्यास, या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर खर्च करताना वित्त व नियोजन विभागांच्या अनुदान वितरणाच्या अटींचे पाळन 
करावे. 


२. यावरील खर्च “मागणी क्रमांक के-७, २८५१ ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, १०६ काथ्या उद्योग (०१) 
काथ्या उद्योग विकास (09)(09) काथ्या उद्योग धोरण २०१८ अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, बाजारपेठ विकास 
व विपणन याकरीता सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२८५१ ६६३६) ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.३०/उद्योग-६ 


उद्दिष्टाखाळील सन २०२३-२४ या अर्थसंकल्पीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व तो 
त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. सदर रक्कमेच्या आहरण व संवितरणाचे अधिकार विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, 
मुंबई यांच्या कार्यालयातील Sear अधिकारी यांना देण्यात आलेले आहेत. सदर अनुदान खर्च 
झाल्याबाबतचे विनियोग प्रमाणपत्र मंडळाने शासनास व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना विहित 
कालावधीत सादर करावे. TAT SATA खर्चमेळाबाबत महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांच्याकडून 
विचारणा करण्यात येईल, तेव्हा लेख्यासंबंधीची आवश्‍यक ती कागदपत्रे मंडळाने महालेखापाल 
कार्यालयास सादर करावीत. 


४. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या सहमतीने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१२३/२०२३/कार्यासन-१४६१, दि.२०/०६/२०२३ अन्वये आणि वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३१४/२०२३/व्यय-१६, दि.१२/०७/२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०९०८१३०९२१५८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAMKANT SURESH SONAWANE 
S H A M KA NT DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=INDUSTRY ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9d538bbb1 d8b0fb 128f2644b7e46b2a597ff7be8 


5 (1 R ES H 3401388555b0d4baa1874713, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=0FACA31EEA9D440C573E323F027F4B5481 
38E0057E0DAA48093F 263662E5B218, cn=SHAMKANT 
SO N AWA N E SURESH SONAWANE 
Date: 2023.09.08 13:11:14 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत : माहितीसाठी व आव्यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
३. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. वरिष्ठ उप महालेखापाल (पडताळणी) बाह्य लेखा परीक्षा विभाग, मुंबई. 
९. लेखा अधिकारी, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. (५ प्रती) 
१०. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१६/अर्थसंकल्प-३,१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई -३२ 
११. कार्यासन अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती (उद्योग-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


